महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम 
तंटामुक्‍त गांव समितीच्या अध्यक्ष व सदस्य 
पदावरील नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक तंमुगा-०७१५/प्र.क्र-७७/पोल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ मार्च, २०१६ 
वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१००८/सीआर-४३/२००८/पोळल-१५, 
दि. १४/८/२००८. 


शासन परिपत्रक : 
गावात तंटे होऊ नयेत तसेच दाखल असलेले तंटे व नव्याने निर्माण होणारे तंटे 


लोकसहभागातून मिटविण्याची व्यवस्था निर्माण व्हावी आणि सामाजिक शांती प्रस्तापित होऊन 
राज्याची शांततेतून समृध्दीकडे वाटचाल व्हावी, या दृष्टीने दि. १५ ऑगस्ट २००७ पासून महात्मा गांधी 
तंटामुक्‍त मोहीम राज्यात सुरु करण्यांत आली आहे. सदर मोहीमेची अंमळबजावणी या विभागाच्या 
दि. १४/८/२००८ च्या शासन निर्णयानुसार करण्यात येते. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ६ 
मध्ये राज्य, जिल्हा, तालुका, पोळीस ठाणे व गाव पातळीवर तंटामुक्‍त समित्या स्थापण करण्यात 
याव्यात Salt तरतूद केली आहे. गावातील तंटामुक्‍त समितीचे अध्यक्ष तथा सदस्य या पदावर प्रतिष्ठित 
समजूतदार, सामाजिक प्रश्नांची जाण असलेला, निस्वार्थी, चांगळे चारित्र्य व निर्व्यसनी व्यक्तींचा 
समितीमध्ये समावेश असावा, गुंडप्रवृत्तीचा, कडव्या जातीय विचार सरणीचा, अवैध धंदे करणारा, 
त्याचा पुरस्कार करणारा, असामाजिक तत्वाचा अवलंब करणारा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला नसावा, 
अशी तरतूद परिच्छेद क्रमांक ६ (३)(२) मध्ये करण्यात आली आहे. तथापि, काही ग्रामपंचायतींच्या 
“तंटामुक्‍त गांव समितीवर” अध्यक्षांच्या व सदस्यांच्या नेमणूका करतांना तंटामुक्त समितीवर तंटा 
करणारेच ळोक निवड करण्यात येत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. ही बाब गंभीर 
स्वरुपाची आहे. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर विपरीत परिणाम होईल. त्यामुळे तंटामुक्‍त 
समितीचे अध्यक्ष तथा सदस्य यांची निवड करतांना खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी. 

२. महात्मा गांधी तंटामुक्‍त समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्या केलेल्या नेमणूका रद्द करणे व नव्याने 
नेमणूका करण्याचे अधिकार दि. १४/८/२००८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ६ (३)(अ) नुसार 
ग्रामसभेला देण्यात see आहेत. प्रत्येक गावातील ग्रामसभेने व्यक्तीचे चारित्र्य निर्व्यसनी, 
समाजकार्याची आवड नि:स्वार्थीपणा इत्यादी बाबी विचारात घेऊन तंटामुक्‍त समितीच्या अध्यक्ष आणि 


शासन परिपत्रक क्रमांकः तंमुगा-०७१५/प्र.क्र-७७/पोल-१५ 


सदस्य यांची निवड करण्याची दक्षता घ्यावी. तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षांची निवड संबंधित पोलीस 
स्टेशन कडून वर्तवणुकीचा दाखला घेऊनच करण्यात करण्यात यावी. 
३. तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षांची/सदस्यांची निवड केल्यानंतर अध्यक्ष/सदस्य यांनी गैरवर्तन 
केल्यास त्यांची निवड तात्काळ रद्द करुन त्यांचे जागेवर नवीन अध्यक्ष/सदस्य यांची निवड ग्रामसभेच्या 
मान्यतेने करण्यात यावी. 
४. उपरोक्त सुचनांचे सर्व संबंधितांनी काटेकोरपणे पालन करावे. 

सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३०९१०५७५१५०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash Ganpat 
Deshmukh 


2 fa ka S h G an p AT dn: cain, o=GOVvT. OF MAHARASHTRA, 


ou=HOME DEPARTMENT, 
D e S h mM U k h postalCode=400032, st=Maharashtra, 
cn=Prakash Ganpat Deshmukh 


Date: 2016.03.10 15:49:50 +05'30 
(प्र.ग. देशमुख) 
उपसचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण)/(शाहरे) यांचे खाजगी सचिव 
४.सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष 
५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६.महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क, महासंचालनालय, मुंबई. 
७. सर्व विभागीय आयुक्त, 
८. सर्व परिक्षेत्रांचे विशोष पोळीस महानिरीक्षक, 
९. सर्व जिल्हाधिकारी 
१०.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
११ सर्व पोलीस अधिक्षक 
१२.सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः तंमुगा-०७१५/प्र.क्र-७७/पोल-१५ 


१३.सर्व उपविभागीय अधिकारी (जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत) 
(यांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन परिपत्रकातील सूचना आपल्या नियंत्रणाखाळील 
सर्व मंडळ अधिकारी, cord, पोलीस पाटील यांच्या त्वरीत निदर्शनास आणाव्यात.) 

१४. सर्व उप विभागीय पोलीस अधिकारी (पोलीस अधिक्षक यांचेमार्फत) 
(यांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन परिपत्रकाती सूचना आपल्या नियंत्रणाखाळीळल 
सर्व पोलीस ठाणे, सर्व ग्रामपंचायत यांना पोहचविण्याची व्यवस्था करावी.) 

१५.सर्व गटविकास अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. यांचेमार्फत) 
(यांना विनंती की, सदर शासन परिपत्रकातील सूचना आपल्या नियंत्रणाखालील सर्व 
ग्रामसेवक, सरपंच यांच्या त्वरीत निदर्शनास आणाव्यात.) 

१६.सर्व तहसिलदार (जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत) 

१७.सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८.निवडनस्ती (पोल-१५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


